सन १९७५ ते १९७७ मधील आणिबाणीच्या 
कालावधीत लोकशाहीकरिता लढा देणा-या ज्या 
व्यक्‍तींना बंदीवास सोसावा लागला अशा व्यक्तींचा 
सन्मान/ यथोचित गौरव करण्यासंबंधीच्या 
धोरणाकरिता नवीन लेखाशीर्ष उघडणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.११५/स्वासैक-१ 


हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ३२ 


दिनांक - १३ नोव्हेंबर, २०१८. 


वाचा :- शासन निर्णय क्रमांक निवृवे-१०१५/प्र क्र २६१/२०१५(२०१८)/स्वासैक-१ 


दिनांक ३ जुले २०१८ 
शासन निर्णय: 


भारतामध्ये दिनांक २५.६.१९७५ ते दिनांक ३१.३.१९७७ या काळावधीत आणिबाणी घोषित 


करण्यात आली होती. या कालावधीत ज्या व्यक्‍तींना कारावास सोसावा लागला, अशा व्यक्‍तींना 


आर्थिक मदत देउन त्यांचा सन्मान/यथोचित गौरव करण्यासाठी मागणी क्र. ए-०५, प्रधान शीर्ष 


२२३५ अंतर्गत नवीन उपशीर्ष उघडण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. नवीन लेखाशीर्षाचा तपशील 


पुढीलप्रमाणे आहे. 


मागणी क्र. ए-०५ 
प्रधान लेखाशीर्ष लेखाशीर्ष २२३५- सामाजिक 
सुरक्षा व कल्याण , 

६०-इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम 
१०२ सामाजिक सुरक्षेखालील निवृत्तीवेतने, 
(००)(०५) आणीबाणीच्या कालावधीत 
लोकशाहीकरीता लढा देणा-या व्यक्‍तींना 
आर्थिक मदत (अनिवार्य) ५० इतर खर्च 
(२२३५ C204) 


Demand NO. A-05 


Major Head 2235-Social Security and 
Welfare, 

60-Other Social Security and Welfare 
Programmes 

102 —Pension under Social Security Schemes 
(00) (05)-Monetary Relief for People fighting 
for Democracy during Emergency from 1975 
to 1977 (Committed) 

50, Other expenditure(2235C205) 


२. सदरहू शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ४०६/२०१८/व्यय-४, 


दिनांक ०१.११.२०१८ व महालेखाकार (लेखा व हकदारी) -१, महाराष्ट्र मुंबई यांच्या अनौपचारिक 


संदर्भ क्र.ख.वि./चा.-१/सामान्य प्रशासन 


विभाग/ यूओआर-९४/ २०१८-१९/८४०, 


दिनांक ०६.११.२०१८ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.११५/स्वासैक-१ 


2: सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =9www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८१११४१६०६०८९८०७ 
असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत, 


Digitally signed by St h Mahadeo Khad. 
[| h mi harasht Gi | Ad: 
Departm |\Code=400032, st=Mahi hi 
25. 99447 f4a6e6c33ab3f7a85fbf0 1062898 1e82f8311a81d1cf 
97: 
INumber=f0b4c833a6fc7c6fb7cb0a96a3e2bb79d42d283b8f0F7 bfe 
ahadeo Khade ५४५७४: 
Date: 2018.11.14 16:13:57 +05'30' 
(सु. म. खाडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई, 
मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
मा.राज्यमंत्री(सा.प्र) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
मुख्य सचिव, मंत्रालय मुंबई 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १, मुंबई, 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र २, नागपूर, 


. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र १, मुंबई, 
. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र २, नागपूर, 
९. 


निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 


१०.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

११. सामान्य प्रशासन विभाग, का.२५, मंत्रालय, मुंबई, 

१२.क.अ. वित्त विभाग, (अर्थ संकल्प १३ / व्यय-४) मंत्रालय, मुंबई, 
१३.निवड नस्ती/स्वासैक-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


